वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय 
योजना, २०२१ साठी नवीन Sarit 
निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ०४/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ - 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-॥, नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
टीएम/जीआर .॥/युओआर-२५/१३०८, दिनांक- 39.03.2023 
२) उपसंचालक, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. एस- 
११०१२/०१/२०१९-बीएल, दि. ०७.०२.२०२२ 


प्रस्तावना- 
वेठबिगार कामगार पुनर्वसन योजना, २०१६ ही केंद्र सहाय्यीत योजना होती. यामध्ये केंद्र व 


राज्य शासनाचा ५०: ५० हिस्सा निश्चित करण्यात आला होता. केंद्र शासनाने सदर योजना सुधारित 
HA असून १००% केंद्र पुरस्कृत योजना (Central sector Scheme) करण्यात आली आहे. सदर 
सुधारित वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय योजना, २०२१ दि. २७.०१.२०२२ पासून लागू केली 
असल्याबाबत संदर्भाधीन क्र. २ येथील कार्यालयीन ज्ञापना अन्वये कळविळे आहे. सदर सुधारित 
वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय योजना, २०२१ करिता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय- 
वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय योजना, २०२१ साठी खालीलप्रमाणे नवीन 
SRI निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी लेखाशीर्ष 
मागणी क्रमांक | सी- ०५ Demand ]०. | C-05 
प्रधान लेखाठीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण Major Head | 2235, Social Security and Welfare 
उप प्रधान ANY ०१, पुनर्वसन Sub Major | 01, Rehabilitation 
Head 
गौण शीर्ष २०२, इतर पुनर्वसन योजना Minor Head | 202- Other Rehabilitation Schemes 
गट शीर्ष (04) Group Head | (05) 
उपगट ay (04) (09) वेठबिगार पुनर्वसन योजना । Sub Group | (05) (01) Rehabilitation of 
(केंद्रीय योजना केंद्र Head Bonded Labourer (Central Sector 
= % 
(केंद्रीय क्षेत्र योजना- १००% केंद्र Scheme-100% Central 
सहाय्थयित योजना) (2234 डी५६२) Assistance) (2235 D562) 
उद्दिष्ट ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) Object 31, Grant in Aid (Non Salary) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र. ०४/र-८ 


०२. सदर are निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३०/का१४७५, दिनांक 
०९/०२/२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३/व्यय-१०, दिनांक ०९/०१/२०२४ 
अन्वये दिलेल्या दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११२२७०९५०१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 
A N AY M A R T | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964980c3090 
6051d44d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JAGTAP या शता 
(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
३) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
४) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
८) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


९) सर्व मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१०) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१३) सर्व विभागीय आयुक्त. 
१४) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१७) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती 
१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१९) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


